राज्य पोलीस सेवेतील परिविक्षाधीन पोळीस उप 
अधिक्षक या अधिकाऱ्यांना पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) पदावर नियुक्ती 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१७०(३)/पोल-१(अ) 


गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२ 


दिनांक :- १३ जुले, २०१५. 


वाचा :- (१) पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दि. १७.०६.२०१५ आणि दि. २४.०६.२०१५ च्या 


बैठकीचे कार्यवृत्त. 


(२) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र:रानिआ/ग्रापंनि-२०१५/प्र.क्र.६ 


/आचारसंहिता/का-८, दि. १०.०७.२०१५. 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील 
खालील परिविक्षाधीन पोलीस उप अधिक्षक अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 


नियमित नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 
अ. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र. 
a श्री. नवनाथ ठकाजी ढवळे | परिविक्षाधीन पोळीस उप पोलीस उपअधीक्षक (ऑपरेशन), 
अधीक्षक, जि. नागपूर (ग्रामीण) गडचिरोली, जि. गडचिरोली 
२ श्री. सागर रत्नाकर कवडे | परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. जळगांव गडचिरोली उपविभाग, 
जि.गडचिरोली 
३ | श्री. Wet सोनाजीराव परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | पोळीस उपअधीक्षक (मुख्यालय), 
बिरादार जि. नाशिक (ग्रामीण) गडचिरोली, जि. गडचिरोली 
४ श्री. विनायक सुखदेव परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नराळे जि. रायगड इचलकरंजी उपविभाग, जि. 
कोल्हापूर 
५ | श्री. प्रशांत श्रीराम परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अमृतकर जि. सोलापूर(ग्रामीण) बार्शी, जि. सोलापूर. 
६ श्री. अण्णासाहेब मारूती । परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जाधव जि. औरंगाबाद (ग्रामीण) जिमालगट्टा उपविभाग, 
जि.गडचिरोली 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१७०(३)/पोल-१(अ) 


७ | श्री. गणेश प्रविण इंगळे । परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. सिंधुदुर्ग पेंढरी उपविभाग, कॅम्प चामोर्शी, 
जि.गडचिरोली 
८ | श्री. कृष्णांत महादेव पिंगळे | परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. ठाणे (ग्रामीण) तासगांव उपविभाग, जि. सांगली 
९ | at. मंगेडा शांताराम परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | पोळीस उप अधीक्षक, लातूर शहर, 
चव्हाण जि. नागपूर (ग्रामीण) जि. लातूर 
bi ० | श्री. अभिजित तानाजी परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
फस्के जि. चंद्रपूर कुरखेडा उपविभाग, जि.गडचिरोली 
P| १ | श्रीमती पद्मजा रघुनाथ परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
चव्हाण जि. लातूर अक्कलकुवा उपविभाग, 
जि.नंदुरबार 
१२ | श्री. अजित राजाराम टिके | परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. कोल्हापूर धानोरा उपविभाग, जि. गडचिरोली 
१३ | श्री. नारायण देवदास परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शिरगांवकर जि. बीड गंगाखेड उपविभाग, जि. परभणी 
१४ | श्री. नितीन केशवराव परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
जाधव जि. सातारा एटापल्ली उपविभाग, जि.गडचिरोली 
१५ | श्री. संदीप रघुनाथ गावित | परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. परभणी भामरागड उपविभाग, 
जि.गडचिरोली 
२. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील 


ज्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे तथापि, त्यांचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण झालेला नाही अशा 


खालील परिविक्षाधीन पोळीस उप अधिक्षक अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 


पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 
BH.) अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 

णि श्रीमती निता परिविक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पाटण 
अशोक पाडवी जि.नांदेड उपविभाग, जि.सातारा 

2 | श्री. सदाशिव परिविक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शरणाप्पा वाघमारे | जि.जळगांव चोपडा उपविभाग, जि.जळगांव 

3 श्री.वैकास संपत | परिविक्षाधिन aisha उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नाईक जि.उस्मानाबाद चाकूर उपविभाग, जि.लातूर 

४ श्री. सुधीर अशोक | परिविक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
खिरडीकर जि.बीड गडचांदूर उपविभाग,जि.चंद्रपूर 

५ । श्रीमती दिपाली परिविक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मोहन खन्ना जि.पुणे (ग्रामीण) आमगांव उपविभाग, जि.गोंदिया 

६ । श्रीमती प्रांजळी परिविक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, महाड 
नवनाथ सोनावणे । जि. अहमदनगर उपविभाग, जि.रायगड 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१७०(३)/पोल-१(अ) 


७ | डा. शितल बाबूराव | परिविक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जानवे जि.यवतमाळ साकोली उपविभाग, जि.भंडारा 
८ | श्री. पंकज नवनाथ | परिविक्षाधिन पोलीस उपअधीक्षक, । सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर 
शिरसाट जि.कोल्हापूर 
3. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा 


अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आव्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी व या 
अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


प. उपरोक्त अधिकाऱ्यांपैकी विनंतीनुसार बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७१३१६३०४४२७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
C h a ru S h i | a aay signed by Charushila Chandrakant 


DN: c= =Government Of Maharashtra, ou=Joint 


Chandrakant a 
Tambekar Selenite 
(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
er=2b0496c0c213a3f50c6522cc39aeSde9 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
) सर्व पोलीस अधीक्षक. 

) लेखा व after अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 

) 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
qo) निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


